RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


ta 


VANDU 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक २ ९ ] 


शनिवार , मार्च ५ , २०२२ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ७५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला , मंत्रालय , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 


अधिसूचना 


> 


> 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक एमपीआय -४०२१ / प्र.क्र.९ ६ / पोल - १२. - ज्याअर्थी रावसाहेब पटवर्धन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित आणि प्रवरा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अहमदनगर , ऋणानुबंध , पाइपलाईन रोड , सावेडी , अहमदनगर ( यात यापुढे ' उक्त वित्तीय संस्था ' 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) आणि या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक / व्यवस्थापक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी 
मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे , अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , आरोपींविरुद्ध भा.दं.वि. च्या कलम ४२० , ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण 
अधिनियम , १ ९९९ चे कलम ३ नुसार तोफखाना पोलीस ठाणे , अहमदनगर येथे गुन्हा क्रमांक ६२ ९ ३ / २०२० दाखल करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक / व्यवस्थापक 
ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही म्हणून राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थांकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून 
त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थांकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे . 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( सन २००० चा महाराष्ट्र 
अधिनियम १६ ) ( यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट कलम ( १ ) व कलम 
५ व कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे - 


( १ ) 


भाग चार - ब - ७५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ५ , २०२२ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४३ 
( अ ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थांची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक / व्यवस्थापक व त्यांचे 
कुटुंबीय व नातेवाईक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे , आणि 

( ब ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक / व्यवस्थापक व त्यांचे कुटुंबीय व नातेवाईक यांच्या जप्त केलेल्या 
मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय दंडाधिकारी , अहमदनगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता न्यायालयात अर्ज दाखल करताना 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 


अनुसूची 
रावसाहेब पटवर्धन नागरी सहकारी पतसंस्था आणि प्रवरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अहमदनगर , या वित्तीय संस्थांचे 
अध्यक्ष / संचालक / व्यवस्थापक व त्यांचे कुटुंबीय / नातेवाईक यांच्या नावे असलेल्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे . 


स्थावर मालमत्ता : 


( १ ) वित्तीय संस्था / आरोपी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तेचा तपशील 


। 


सर्व्हे नं . / गट क्र . 


दस्तऐवज 
प्रमाणे क्षेत्र 

( ७ ) 


अ.क्र . मालमत्ता धारकाचे नाव मालमत्ता प्रकार | दस्तऐवज क्र . 

| फेरफार 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ रावसाहेब पटवर्धन 

इमारत बांधकाम 

१४४८३ 
नागरी सहकारी 

प्रवरा नागरी 
पतसंस्था तथा प्रवरा 

सहकारी पतसंस्था 
नागरी सहकारी 

मर्यादित ही इमारत 
पतसंस्था मर्या . 


गाव , तालुका , 

जिल्हा 

( ५ ) 
४/४ पाईपलाईन 
रस्ता , मनमाड रस्ता , 
भिस्तबाग चौक , 
अहमदनगर 


( ६ ) 
गट व उप विभाग 
२४ / २ अ १ / २ व 
२५ / १ क २ / २ हि ११ / 


६५७.५७ 
चौ . मी . 


प्लॉट २ 


अहमदनगर 


प्रवरा नागरी 


१३३८२ 


गट व उपविभाग 
२४ / २ ब / १ / 


१७०.९ २ 
चौ . मी . 


२ रावसाहेब पटवर्धन 

नागरी सहकारी 
पतसंस्था तथा प्रवरा 
नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या . 


सहकारी पतसंस्था 
मर्या . , अहमदनगर 
तळमजला 


४/४ पाईपलाईन 
रस्ता , मनमाड रस्ता , 
भिस्तबाग चौक , 
अहमदनगर 


प्लॉट ३ 


अहमदनगर 


३ 


१३४१३ 


गट व उप विभाग 
२४ / २ ब / १ / प्लॉट ३ 


५२.१७ 
चौ . मी . 


रावसाहेब पटवर्धन 
नागरी सहकारी 
पतसंस्था तथा प्रवरा 
नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या . 


प्रवरा ना.सह. 
पतसंस्था 
मर्या.अ.नगर ग्रा . 
फ्लो . फ्लॅट नं . 


४/४ पाईपलाईन 
रस्ता , मनमाड रस्ता , 
भिस्तबाग चौक , 
अहमदनगर 


२०३ 


अहमदनगर 


४ 


११६०५ 


गट व उप विभाग 
२४ / २ ब / १ / प्लॉट ३ 


३४.९ २ 
चौ . मी . 


रावसाहेब पटवर्धन 
नागरी सहकारी 
पतसंस्था तथा प्रवरा 
नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या . 


प्रवरा ना.सह. 
पतसंस्था 
मर्या.अ.नगर ग्रा . 
फ्लो . शॉप नं .४ 


४/४ पाईपलाईन 
रस्ता , मनमाड रस्ता , 
भिस्तबाग चौक , 
अहमदनगर 


अहमदनगर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ५ , २०२२ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४३ 


३ 


अ.क्र . | मालमत्ता धारकाचे नाव 


सर्व्हे नं . / गट क्र . 


2 


मालमत्ता प्रकार | दस्तऐवज क्र . 

| फेरफार 
( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


गाव , तालुका , 

जिल्हा 

( ५ ) 
४/४ पाईपलाईन 
रस्ता , मनमाड रस्ता , 
भिस्तबाग चौक , 


दस्तऐवज 
प्रमाणे क्षेत्र 

( ७ ) 
३४.९ २ 
चौ . मी . 


१३४१३ 


( २ ) 
रावसाहेब पटवर्धन 
नागरी सहकारी 
पतसंस्था तथा प्रवरा 
नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या . 


( ६ ) 
गट व उप विभाग 
२४ / २ ब / १ / प्लॉट ३ 


> 


प्रवरा ना.सह. 
पतसंस्था 
मर्या.अ.नगर ग्रा . 
फ्लो . शॉप नं .५ 


अहमदनगर 


अहमदनगर 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय सक्सेना , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( गृह विशेष ) . 


भाग चार - ब - ७५-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ५ , २०२२ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४३ 

HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 14th February 2022 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ) ACT , 1999 . 


No. MPI - 4021 / C.R.96 / Pol - 12. - Whereas , complaints have been received from number of 
depositors against Raosaheb Patvardhan Nagari , Sahakari Patsanstha Maryadit and Pravara 
Nagari , Sahakari Patsanstha Maryadit , At Ahmednagar , Hrunanubandh , Pipeline Road , Savedi , 
Ahmednagar ( hereinafter referred to " as the said Financial Establishments ” ) and so also against 
Chairman / Directors / Managers of the said financial establishments complaining that they have 
defaulted to return the said deposits made by the depositors after maturity ; 


And whereas , an offence vide C.R.No.6293 / 2020 has been registered against the accused at 
Tofkhana Police Station , Ahmednagar , Dist . Ahmednagar under sections 420 , 34 of IPC read with 
section 3 of MPID Act , 1999 ; 


> 


And whereas , the State Government is satisfied that the said financial establishments and their 
Chairman / Directors / Managers are not likely to return the deposits to the depositors and hence 
the Government has to protect the interest of depositors ; 


And whereas , the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been 
acquired by the said financial establishments and their Chairman / Directors / Managers from and 
out of the deposits collected by the said financial establishments ; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 , sub - section 
( 1 ) of Section 5 and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial 
Establishment ) Act , 1999 ( Maharashtra XVI of 2000 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the 
Government of Maharashtra hereby ; 


( a ) attaches the properties of the said financial establishments and properties in the name 
of their Chairman / Directors / Managers and their relatives as specified in the Schedule ; and 


( 6 ) appoints the Sub Divisional Magistrate , Dist . Ahmednagar to be the Competent 
Authority to exercise control over the properties attached of the said financial establishments 
and their Chairman / Directors / Managers ; 


The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 


Schedule 


The list of properties of Chairman / Directors / Managers and their family members and relatives 
of Raosaheb Patvardhan Nagari Sahakari Patsanstha Maryadit and Pravara Nagari Sahakari 
Patsanstha Maryadit , At Ahmednagar , Hrunanubandh , Pipeline Road , Savedi , Ahmednagar 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ५ , २०२२ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४३ 
Immovable Property : 

( 1 ) Details of properties of financial establishment / accused and their relatives : 


Sr. 
No. 


Property Owner's 

Name 


Type of Property 


( 1 ) 


Area 
According 
to deed 

( 7 ) 
657.57 
Sq.m. 


1 


Deed Village , Tahsil , Servey No./ 
No./ District 

Block No. 
ferfar 
( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
14483 4/4 – Pipeline Block No. 

Road , Manmad and Sub 
Road , Bhistbaug No. 24 / 2A / 2 
Chowk , 

V25 / 1K2 / 2Hi 
Ahmednagar . 11 / Plot 2 . 


> 


2 


170.92 
Sq.m. 


13382 4/4 - Pipeline Block No. 

Road , Manmad and Sub 
Road , Bhistbaug No. 24 / 2B / 1 / 
Chowk , 

Plot 3 
Ahmednagar . 


3 


- 


52.17 
Sq.m. 


( 2 ) 

( 3 ) 
Raosaheb 

Pravara Na . 
Patvardhan Nagari , 

Sahakari 
Sahakari Patsanstha Patsanstha Marya . , 
Tatha Pravara 

Ahmednagar 
Nagari , Sahakari Building 
Patsanstha Marya . , 
Ahmednagar 
Raosaheb 

Pravara Na . 
Patvardhan Nagari , Sahakari 
Sahakari Patsanstha Patsanstha Marya . , 
Tatha Pravara Ahmednagar 
Nagari , Sahakari 

Basement . 
Patsanstha Marya . , 
Ahmednagar 
Raosaheb 

Pravara Na . 
Patvardhan Nagari , Sahakari 
Patsanstha Tatha Patsanstha Marya . , 
Pravara Nagari , Ahmednagar Flat 
Sahakari Patsanstha No. 203 Ground 
Marya . , Ahmednagar floor . 
Raosaheb Pat 

Pravara Na . Saha 
vardhan Nagari , 

kari Patsanstha 
Patsanstha Tatha Marya . , Ahmed 
Pravara Nagari , 

nagar Gr . Floor 
Sahakari Patsans- Shop No. 4 . 
tha Marya . , Ahmed 
nagar 
Raosaheb Pat 

Pravara Na . Saha 
vardhan Nagari , kari Patsanstha 
Patsanstha Tatha Marya . , Ahmed 
Pravara Nagari , 

nagar Gr . Floor 
Sahakari Patsans- Shop No. 5 . 
tha Marya . , Ahmed 
nagar 


13382 4/4 - Pipeline Block No. 

Road , Manmad and Sub 
Road , Bhistbaug No.24 / 2B / 1 / 
Chowk , 

Plot 3 
Ahmednagar 


4 . 


34.92 
Sq.m. 


11605 4/4 - Pipeline Block No. 

Road , Manmad and Sub 
Road , Bhist- No. 24 / 2B / 1 / 
baug Chowk , Plot 3 
Ahmednagar 


> 


5 


- 


34.92 
Sq.m. 


13413 4/4 – Pipeline Block No. 

Road , Manmad and Sub 
Road , Bhist- No.24 / 2B / 1 / 
baug Chowk , Plot 3 
Ahmednagar 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . , 


. 


SANJAY SAXENA , 
Principal Secretary ( Home Special ) , 

to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


